एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 
(सीपीटीपी-८) अंतर्गत नायब 
तहसीलदार गट-ब यांच्या तांत्रिक 
प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी निधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.०९/ई-९ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०५ फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ :- १) प्रशासकीय अधिकारी (सीपीटीपी), वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन 
प्रशिक्षण संस्था, नागपूर यांचे पत्र दि. १६.०५.२०२३ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. टिआरएन-२०१३/प्र.क्र. ८४/१३/१२-आअ/१८-ब 
दिनांक ०८.०८.२०१४ 
३) सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्र. टिआरएन-०७२२/प्र. क्र. ४३/सीपीटीपी, 
दि.०८.०८.२०२२ 
४ वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र. ४०/अर्थ-३. दि. १२.०४.२०२३ 


प्रस्तावना - 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्य सेवा (मुख्य) परिक्षा-२०२० च्या निकालाच्या आधारे 
शासनसेवेत गट अ व गट व संवर्गात निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या निर्देशानुसार, एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीपीटीपी-८) अंतर्गत तांत्रिक 
प्रशिक्षण व मुंबई विद्यापीठाची परिक्षा हा आठ आठवड्याचा प्रशिक्षण कार्यक्रम दि.२०.०२.२०२३ ते 
दि.१३.०४.२०२३ व मुंबई विद्यापिठाची सत्र-२ परिक्षा दि.१७.०४.२०२३ ते दि.२१.०४.२०२३ या 
कालावधीत वनामती नागपूर येथे पुर्ण झाळा असून या प्रशिक्षण कार्यक्रमास उपस्थित असलेल्या 
परिविक्षाधीन नायब तहसिलदार यांच्या प्रशिक्षणासाठी झालेला खर्च रु. १४१.१२ लक्ष इतका उपलब्ध 
करुन देण्याची विनंती संदर्भ क्र. १ येथील पत्रान्वये शासनास करण्यात आलेली आहे. त्यानुषंगाने सदर 
प्रशिक्षणासाठीचा खर्च उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

प्रशासकीय अधिकारी (सीपीटीपी), वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण 
संस्था, नागपूर यांनी सीपीटीपी-८ अंतर्गत एकूण ७२ परिविक्षाधीन नायब तहसिलदार यांच्या तांत्रिक 
प्रशिक्षण व मुंबई विद्यापीठाची परिक्षा सत्र-२ या आठ आठवड्याच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी आलेला 
खर्च रु.१,४१,१२,०००/- (अक्षरी रु. एक कोटी एक्केचाळीस लाख बारा हजार फक्‍त) इतका निधी 
वितरीत करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


२. सदरचा खर्च खाली नमूद लेखाशीर्षातून सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता उपलब्ध 
असलेल्या अर्थसंकल्पित निधीमधून भागविण्यात यावा - 


शासन आदेशा PATH: संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.०९/ई-९ 


मागणी क्र. सी-०४ 

२०५२ - सचिवालयीन सर्वसाधारण सेवा 

00 

००३, प्रशिक्षण 

(००) 

(00)(09) शासकीय कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण (कार्यक्रम) 
२०, इतर प्रशासकीय खर्च (२०५२ ५२०५) 


३. सदर निधी खर्च करण्याकरिता विभागीय आयुक्त, नागपुर यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
तसेच विभागीय आयुक्त, नागपुर यांनी सदर रक्‍कम आहरित करुन संचालक, वसंतराव नाईक राज्य 
कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर यांना अदा करावी. 


४. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिकेमधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या 
दि.१२.०४.२०२३ रोजीच्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०५१६००१११७१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY RAGHUNATH BANKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
SANJAY RAGHUNATH कापावा; 


2.5.4.20=c8a7 d6860ff227fd9e69a02e9ca5dfb2ccb25eda92d749629970 
349८660260, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

BA N KA R serialNumber=C5917E56BODAS5 16AB259D846D5 16CBO584DCESE9A2E 
73COA35FA47BAB64E88AA, cn=SANJAY RAGHUNATH BANKAR 
Date: 2024.02.05 15:59:43 +05'30° 


(संजय र. बनकर) 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
विभागीय आयुक्‍त नागपूर 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
वनामती, नागपूर 
५. कक्ष अधिकारी (ब-१/ब-२), महसूल व वन विभाग 
६. निवडनस्ती ई-९ 


Cc WwW “९-5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


